महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
(अमृत) या संस्थेच्या कार्यालयास/ कामकाज 
करण्याकरिता आवश्‍यक बाबींना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्रशासन, 
इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अमृत २०२२/ प्र.क्र.०१/संस्था 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १३ जानेवारी २०२२ 


वाचा- १. शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. प्रसंस्था -२०१९/ प्र.क्र. १००/ 
महामंडळे, दि. २२.०८.२०१९ 

२. अमृत संस्थेचा ठराव क्र. १ , दि. २१.१२.२०२१ 
प्रस्तावना :- 

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील विद्यार्थी, युवक- युवती व इतर 
उमेदवारांकरिता विविध उपक्रम, कार्यक्रम इ. राबविण्यात येऊन तसेच इतर माध्यमांतूनही त्यांचा विकास 
घडविण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थेची दि. २२.०८.२०१९ रोजी 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर संस्था स्वायत्त असून त्यांचे कार्यालय, कार्यालय, जागतिक व्यापार 
केंद्र, मुंबई येथे आहे. सदर संस्थेचे कामकाज सुरु करण्याच्या अनुषंगाने प्राथमिक स्तरावर खालील बाबी 
MARI असल्याचे सदर संस्थेने ठरावाद्वारे मान्यता घेण्यात आली आहे. तरी संस्थेची प्राथमिकता 
विचारात घेता खालील बाबींना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थेचे कार्यालय सुरु करणे तसेच 
संस्थेचे कामकाज सुरु करण्याकरिता प्राथम्याने आवश्‍यक असलेल्या खालील बाबींवर खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | बाब तपशील अंदाजे खर्च 
a मुंबई कार्यालयाचे भाडे २.०० लक्ष (इतर १०.०० 
करांव्यतिरिक्‍्त) 
(४ महिन्यांकरिता) 
२ कार्यालयाकरिता फर्निचर, २०.०० 


संगणक/ प्रिंटर, स्टेशनरी, प्रवास, 
दुरध्वनी, वीज खर्च इ. करिता 

३ कंत्राटी सेवा शासन निर्णय १३.०० 
दि.०६.१२.२०२१ 
(३ महिन्यंकरिता) 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत २०२२/ प्र.क्र.०१/संस्था 


8 विभागीय कार्यालयाचे भाडे, वीज, । अंदाजे १००० &. । २०.०० 


दुरध्वनी, प्रवास इ. फु. ६ विभागांकरिता 

५ विभागीय कार्यालयातील फर्निचर, २०.०० 
संगणक कार्यालयीन खर्च करिता 

& अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय २ २.२५ १८.०० 


संचाळक/संचालक स्टाफ कार या | (४ महिन्यांकरिता) 
साठी भाडयाचे वाहन 


9 IT Infrastructure/ Taxation ४.०० 
/प्रमाणीकरण/अनिवार्य बाबींच्या 
सेवा 
इतर खर्च 
एकूण १०५.०० 


वरील प्रमाणे खर्च करतांना संस्थेने प्रत्यक्ष खर्चाबाबत विहित मान्यतेने व आवश्‍यक तेथे ठराव 
घेऊन नियमानुसार खर्चाची कार्यवाही करावी. 
०२. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र. ३ झेडजी-२२२५- अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०१) (90), महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
(अमृत) संस्था, (२२२५एफ५३२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात दर्शविण्यात यावा. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११३१७१५३९८६२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARSHA SUNIL 
SAMANT 


(व.सु.सामंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित:- 
१) अध्यक्ष, महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) , मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (TM Section) महाराष्ट्र, मुंबई 
४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


